Agriculture Development Trust 

(ADT) बारामती येथे “श्री अन्न उत्कृष्टता 

केंद्र” स्थापन करण्याबाबत.. 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कृव्यप्र ५४२३ /प्र.क्र.२४७/८ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २४ नोव्हेंबर, २०२३ 
वाचा: १) कृषि विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : मश्रीअ २०२३/प्र.क्र. ३५/४ओ, दिनांक १७, एप्रिल, २०२३ 
२) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प, यांचे पत्र क्रमांक 
स्मार्ट/॥॥&७/१७७८/२०२३, दिनांक ११.१०.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
संयुक्‍त राष्ट्र संघाने २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. 

त्यानुषंगाने मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांनी दिनांक ९ मार्च, २०२३ रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये, 
“महाराष्ट्र श्री Sta (Millets) अभियान” राबविण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र १ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये श्री अन्न अभियान राबविण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर 
अभियांनातर्गत श्री. अन्नाच्या उत्पादन वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रसार, पिक प्रात्यक्षिके, यांत्रिकीकरण प्रक्रिया 
मुल्यसाखळी विकास आणि प्रचार प्रसिध्दी याचा अंतर्भाव आहे. तृणधान्य मूल्यसाखळी विकास प्रकल्पात 
काम करणा-या शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्याना प्रशिक्षण देण्यासाठी त्याप्रमाणे त्यांची क्षमता 
बांधणी करण्यासाठी राष्ट्रीय तृणधान्य संशोधन संस्था (IIMA) हैद्राबाद या संस्थेसोबत सामंज्यस करार करुन 
सोलापूर येथे “श्री अन्न उत्कृष्टता He” स्थापन करण्यास उपरोक्त परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आली 
होती. तथापि, प्रकल्प संचाळक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) 
यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये श्री.अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यासंदर्भात सुधारित प्रस्ताव सादर केला आहे. 
त्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक : 

१) संदर्भ क्र १ येथील शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ७ अधिक्रमित करण्यात येत असून श्री अन्न 
अभियानंतर्गत “श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र” Agriculture Development Trust (ADT), बारामती येथे 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) त्याअनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) यांनी तात्काळ करावी. 

3) सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२४१८१६१८८००१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f98 1 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7cbaa 
28990d692e36, postalCode=400032, st=Maharashti 


BA N Sl RAO KA RA D OS gimbcr 208B0D3E,E/4DE4SFS070E AOAGSEFOAITATEL OOS 
A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD. 
Date: 2023.11.24 18:16:27 +05'30' 
(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-O 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा.उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री, 

मा.उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


AN AD 
Se Se DSU 


oC 


शासन परिपत्रक क्रमांकः PAT ५४२३ /प्र.क्र.२४७/८ अ 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-१), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) प्रधान सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०) सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) आयुक्‍त (कृषि), आयुक्तालय, पुणे 
२२) प्रकल्प संचालक, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


BO Sr LE 5. 


२३) आयुक्त, शिक्षण, पुणे 

२४) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 

२५) आयुक्त, महिला व बाल विकास संचालनालय, पुणे 

२६) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे 

२७ विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मुंबई 

२८) आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

२९) व्यवस्थापकीय संचालक ,महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई 

३०) व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 

39) व्यवस्थापकीय संचालक, मार्कफेड, मुंबई 

३२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाबीज, अकोला 

३३) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

३४) कुलगुरू (वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी / डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला / महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर/डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी) 

३५) संचालक (शिक्षण व संशोधन), (वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी/डॉ. पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला/महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर/डॉ. बाळासाहेब सावंत 
कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी) 

६) विभाग प्रमुख, अन्नशास्त्र व तंत्रज्ञान विभाग, (वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी / डॉ. 
पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला / महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर/डॉ. 
बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी) 

३७) विभागीय व्यवस्थापक, एन.एस.सी.पुणे 

३८) सर्व संचालक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३९) सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

४०) उप नियंत्रक (शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा) (मुख्यालय), मुंबई. 

४१) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

४२) सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवरसचिव/कार्यासन अधिकारी, (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४३) निवड नस्ती (कार्यासन-८-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


